भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८८/दोन/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट २०२४. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


क्र. भा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(सर्वश्री) 
(१) (२) (३) (8) 
cf . | विनयकुमार राठोड पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, पोलीस अधीक्षक, 
ठाणे हहर छत्रपती संभाजीनगर 
(ग्रामीण) 
२. | विजय मगर पोलीस उप आयुक्त, प्राचार्य, 
पुणे शहर पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
लातूर 
३. | अविनाश बारगळ पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, बीड 
अमरावती 
४. | अबिनाश कुमार अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
नांदेड नांदेड 


२. तसेच, (१ श्री. मनिष कलवानिया, भा.पो.से. (२) श्री. श्रीकृष्ण कोकाटे, भा.पो.से. आणि 
(३) श्री.नंदकुमार ठाकूर, भा.पो.से. यांची महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम याच्या कलम २२न 
यामधील तरतुदींनुसार, याद्वारे, बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश 
स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८८/दोन/पोळल-१ 


कि हा शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०७१८४११३०८२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
MADHAV BHAT 


(peat भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
४) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. 
) सर्व संबंधित परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक. 
) सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


